केंद्र पुरस्कृत राष्ट्रीय we अभियान (NLM- 
National Livestock Mission) या योजनेच्या 
अंमलबजावणीस प्रशासकीय मंजुरी प्रदान 
करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन पुरकपत्र क्रमांक - एनएळएम-२०२१/प्र.क्र.१५७/पदुम-४ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक 
मंत्रालय मुंबई-४०००३२ 
दिनांक - २५ जुले, २०२४ 


वाचा -१. कृषि, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभागाचा शासन निर्णय क्र. 

एनएलएम-२०२१/ प्र.क्र.१५७/ पदुम-४, दि.२७.१२.२०२१ 

२. शासन निर्णय क्र. एनएलळएम-२०२१ /प्र.क्र.१५७/ पदुम-४, दि.१०.०२.२०२२. 

३. शासन निर्णय क्र. एनएलएम-२०२१ /प्र.क्र.१५७/ पदुम-४, दि.२०.०१.२०२३. 

४. केंद्र शासनाच्या पश्चुसंवर्धन विभागाचे पत्र क्र. आर-९९०१४ /१५/ २०२३-एएनएलएम- 
डीएडीएफ (ई १९८६६) नवी दिल्ली, दि. २२.०३.२०२४. 

५. आयुक्‍त पशुसंवर्धन, पुणे यांचे कार्यालयीन पत्र क्र.पत्रुधन-१ (भाग-२ ब) / ५६४/ ८२२७ 
/पसं-१३, पुणे, दि. १९.०७.२०२४. 


प्रस्तावना :- 


वाचा क्र. १ येथील शासन निर्णयान्वये केंद्र पुरस्कृत राष्ट्रीय Vale अभियान (NLM-National 
Livestock Mission) या योजनेच्या सन २०२१-२२ पासुनच्या राज्यातील अंमलबजावणीस प्रशासकीय 
मंजुरी देण्यात आलेली आहे. वाचा क्र. २ येथील शासन निर्णयान्वये सन २०२१-२२ पासुन केंद्र पुरस्कृत 
राष्ट्रीय पशुधन अभियान अंतर्गत प्राप्त होणा-या प्रकल्प प्रस्तावांच्या छाननी साठी विविध २ समित्यांचे 
गठन करण्यास मान्यता देण्यात आलेली आहे. 


केंद्र शासनाच्या पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभागाने वाचा क्र. ४ येथील दि. 
22.03.2028 च्या पत्रान्वये केंद्र प्ररस्कृत राष्ट्रीय wed अभियानांतर्गत (१) भारतीय dard घोडे, 
गाढव, उंट पालनाव्दारे उद्योजकता विकास, (२) घोडे, गाढव, उंटाच्या जातीमधील अनुवांशिक 
सुधारणा, (३) वैरण बियाणे प्रक्रिया व प्रतवारी करण्याकरिता पायाभूत सुविधा उभारणी, (४) वनक्षेत्र 
नसलेल्या नापिक जमिनी, गायरान जमिनी, गवती कुरणे क्षेत्र व पडीक जमिनी क्षेत्रातून वैरण उत्पादन 
करणे व (५) वन जमिनीमध्ये वैरण उत्पादन करणे या उपघटकांचा GAAS करण्यात आला आहे. तसेच 
पशुधन विमा या घटकांमध्ये देण्यात येणाऱ्या अनुदानाच्या प्रमाणात व VATA संख्येत बदल केले 
आहे. सदर बदलाचा समावेश वाचा क्र. १ येथील दि. २७.१२.२०२१ रोजीच्या शासन निर्णयात 
करण्यासाठी शासन पुरकपत्र निर्गमित करण्यात येत आहे. 


शासन पुरकपत्र क्रमांकः एनएलएम-२०२१/प्र.क्र.१ ५७/पदुम-४ 


शासन पुरकपत्र :- 
वाचा क्र. १ येथील शासन निर्णयातील पृ. क्र. ३ वरील अ) VATA व कुक्कुट वंश सुधारणा उप- 
अभियान (Sub-Mission on Breed Development of Livestock and Poultry) वरील (अ) पशुधन व 
Hepes सुधारणा उप- अभियाना मधील अ.क्र. ५ नंतर खालीलप्रमाणे नवीन उप-घटकांचा अंतर्भाव 


करण्यात येत आहे. 


अ) WIA व कुक्कुट dat सुधारणा उप-अभियान (Sub-Mission on Breed Development of 
Livestock and Poultry) 


अ. योजनेचे नाव अनुदानाची । केंद्र शासनाच्या शेरा 

क्र टक्केवारी अनुदानाची 
केंद्र ।राज्य | अधिकतमर्मर्यादा 
हिस्सा | हिस्सा 

६. | भारतीय वंशाचे घोडे, गाढव, | ५० १ Yo टक्के | भारतीय dard घोडे, 
उंट पालनाद्वारे उद्योजगता भांडवली अनुदान | गाढव, उंट प्रजनन व 
विकास रु. ५०.०० लक्ष | संगोपन. 
(Enterpreneurship (दोन समान | आयात केलेल्या विदेशी 
development of हप्त्यांमध्ये) जातीच्या घोड्यांना अनुदान 
Indigenous Horse / (उर्वरित ५० टक्के | देय नाही. 

Donkey and Camel) बँकेचे कर्ज अथवा 
लाभार्थी 
स्वहिस्सा) 

७. | घोडे, गाढव, Scrat जातीमधील अनुवंशिक सुधारणा (Genetic Improvement of Horse, 
Donkey and Camel breeds) 

0.9| घोडे, गाढव, Sela] ६० go | राज्य शासनास | अनुवंशिक सुधारणेतुन 
विर्यमात्रा निर्मितीसाठी केंद्र शासनाचे | उत्पादनात वाढ करणे 
विभागीय प्रयोगशाळेची ie वेळ 
स्थापना (Establishment of अर्थसहाय्य 
Regional Semen रु. 4000.00 लक्ष 
Production — Laboratory 
Horse, Donkey = and 
Camel) 

७.२ घोडे, गाढव, sere शि ०० षि राज्य शासनास | AVS होत असलेल्या 
न्युकलीयस ब्रीडींग फार्मची केंद्र शासनाचे | घोडे, गाढव, sera 
स्थापना (Establishment of एक वेळ | जातींच्या उच्च वंशावळीचे 
Nucleus Breeding farm अर्थसहाय्य नर व मादींचे संगोपन व 


पृष्ठ ६ पैकी २ 


शासन पुरकपत्र क्रमांकः एनएलएम-२०२१/प्र.क्र.१ ५७/पदुम-४ 


for Horse, Donkey and रु. 4000.00 लक्ष अनुवंशिक सुधारणेतुन 
Camel) उत्पादनात वाढ करणे 

७.३ । घोडे, Wed, vera ब्रीड | ०० केद्र शासनाचे | अस्त होत असलेल्या घोडे, 
रजिस्ट्रेशन सोसायटीची एक वेळ | गाढव, Sera जातींच्या 
स्थापना (Establishment of अर्थसहाय्य जतन व अनुवंशिक 
Breed Registration रु. 400,00 लक्ष | सुधारणा करणे 


society for Horse, 


Donkey and Camel) 


वाचा क्र. १ येथील शासन निर्णयातील पृ. क्र. ४ वरील आ) पशुखाद्य व वैरण विकास उप- 
अभियान (Sub-Mission on Feed and Fodder Development) मधील अ. क्र. २ नंतर खालीलप्रमाणे 


नवीन उप-घटकांचा अंतर्भाव करण्यात येत आहे. 


आ) पशुखाद्य व वैरण विकास उप-अभियान (Sub-Mission on Feed and Fodder Development) 


अ. योजनेचे नाव अनुदानाची । केंद्र शासनाच्या शेरा 

क्र टक्केवारी अनुदानाची 
केंद्र । राज्य | अधिकतममर्यादा 
हिस्सा | हिस्सा 

३. । वैरण बियाणे प्रक्रिया व| ५० | वैरण बियाणे | वैरण बियाणे प्रक्रिया व 
प्रतवारी करण्याकरीता प्रक्रिया / | प्रतवारी करणे 
पायाभुत सुविधा उभारणी साठवणुक 
(Establishment of Seed केंद्रांची 
processing and grading स्थापनेकरिता Yo 
infrastructure) टक्‍के भांडवली 

अनुदान रु. 
५०.०० लक्ष (दोन 
समान हप्त्यांमध्ये) 

४. । वनक्षेत्र नसलेल्या नापिक | ६० ४० | जमिनीच्या १. नापिक /गायरान / 
जमिनी, गायरान जमिनी, प्रकारानुसार प्रति गवती कुरण क्षेत्र व पडीत 
गवती कुरणे क्षेत्र व पडीक १ हेक्टर साठी | जमिनी विकसीत करून, 
जमिनी क्षेत्रातून वैरण खालील प्रमाणे योग्य एकदल /द्विदल 
उत्पादन करणे अनुदान अनुज्ञेय | प्रजातींच्या चारा पिकांची व 

राहील वैरण उपयुक्त वृक्षांची 
अ ज्या जमिनीकरीता प्रति हेक्टर रूपये | लागवड करणे, जमिनीची 
माती प्रक्रिया करणे आवश्‍यक ७५,०००/- धुप थांबविणे व वैरणीचे 


पृष्ठ ६ पैकी ३ 


शासन पुरकपत्र क्रमांकः एनएलएम-२०२१/प्र.क्र.१ ५७/पदुम-४ 


आहे अशी सामायिक वरकस 
जमिन/गायरान/पडीक 
जमिन 

ब) ज्या जमिनीकरीता माती 
प्रक्रिया करणे आवश्‍यक नाही 


प्रति हेक्टर रूपये 
६६,०००/- 


उत्पादन करणे 

२. उत्पादित वैरण UA 
पोषणासाठी वापरून 
पद्युधनाच्या आहारातील 
वैरणीची तुट कमी करणे. 


अशी सामायिक वरकस ३. अतिरिक्त उत्पादित 

जमिन/गायरान/पडीक वैरण चारा संचयनीसाठी 

जमिन उपयोगात आणणे. 

क) शासकीय जमिन/ प्रति हेक्टर रूपये | ४. किफायतशीर खर्चात 

गोझाळांची जमिन ५४,०००/- पशुधनासाठी पोषक वैरण 

ड) वयक्तिक शोतकऱ्यांची प्रति हेक्टर रूपये | उपलब्ध करणे. 

जमिन ३३,०००/- 

५ ।वन जमिनीमध्ये वैरण | ६० ४० प्रति हेक्टर रूपये ।१. वनजमिनी विकसीत 

उत्पादन करणे ४५,०००/- करून, योग्य द्विदल 
प्रजातींच्या चारा पिकांची व 
वैरण उपयुक्त वृक्षांची 


लागवड करणे, जमिनीची 
धुप थांबविणे, वैरणीचे 
उत्पादन करणे व वैरणीची 
तुट कमी करणे 

२. अतिरिक्‍त उत्पादित 
वैरण चारा संचयनीसाठी 
उपयोगात आणणे. 


वाचा क्र. १ येथील शासन निर्णयातील पृ. क्र. ५ वरील इ) नाविन्यपुर्ण संशोधन व विस्तार उप- 
अभियान (Sub-Mission on Innovation and Extension) मधील अ. क्र. ३ ऐवजी खालीलप्रमाणे 
वाचावे. 
9) नाविन्यपुर्ण संशोधन व विस्तार उप-अभियान (Sub-Mission on Innovation and Extension) 


अ. योजनेचे नाव विमा हफ्ता व प्रति कुटुंब शेरा 
क्र विमा प्रीमियम दर । पद्युधन मर्यादा 
३. | पशुधन विमा (Livestock  ।विमा हफ्ता प्रति कुटुंब १० | पद्लुधनाचा आकस्मिकरित्या 
Insurance) लाभार्थी हिस्सा- | पशुधनाकरिता ।मृत्यू झाल्यास त्यामुळे 
१५% उर्वरित (वराह व ससा | होणाऱ्या आर्थिक 
८५% पैकी केंद्र | वगळून) योजनेचा | नुकसानाची भरपाई 
६०% व राज्य ।लाभ मर्यादीत. | करणेसाठी पद्युधनाचा विमा 


पृष्ठ ६ पैकी ४ 


शासन पुरकपत्र क्रमांकः एनएलएम-२०२१/प्र.क्र.१ ५७/पदुम-४ 


४०% हिस्सा वराह व ससा | उतरवून शेतकरी / 
राहील. यांचे बाबतीत या | पश्ञुपालकांना अशा 

विमा प्रीमियम दर योजनेअंतर्गत ०५ | प्रकारच्या आकस्मिक 
एक वर्ष -४.५% | कॅटल प्रसंगी विमा सुरक्षेचे कवच 


दोन वर्ष- ८%  ।युनिटकरिता उपलब्ध करुन देणे. 
तीन वर्ष -११% । लाभ देय (एक 
कॅटल युनिट = 
१० वराह / ससे) 


राष्ट्रीय पशुधन अभियानाच्या राज्यातील प्रभावी अंमलबजावणीसाठी वरील बदलासह केंद्र 
शासनाकडून वेळोवेळी निर्गमित झालेल्या मार्गदर्शक सूचना व झासन निर्णय क्र. एनएलएम-२०२१/ 
प्र.क्र.१५७/ पदुम-४, दि.२७.१२.२०२१ मधील सविस्तर मार्गदर्शक सूचना आयुक्‍त पशुसंवर्धन, पुणे 
यांनी क्षेत्रिय कार्यालयांच्या तात्काळ निदर्शनास आणाव्यात. 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२४०७२५१७०९३८६४०१ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात आलेला आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


NIWRUTTI 
BHAGUJI MARALE_ = 


(नि. भा. मराळे) 
उपसचिव, महाराष्ट्र शासन 


१) मा. राज्यपालांचे सचिव, राजभवन, मुंबई. 

२) मा. मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

3) मा. उपमुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

४) मा. मंत्री (पश्गुसंवर्धन) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

) मा. राज्यमंत्री (पदुम) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई ३२. 
) 

) 

) 

) 


पृष्ठ ६ पैकी ५ 


शासन पुरकपत्र क्रमांकः एनएलएम-२०२१/प्र.क्र.१ ५७/पदुम-४ 


१०) महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मुंबई 
११) सचिव, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग, कृषि मंत्रालय, नवी दिल्ली. 
१२) मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन, मंत्रालय, मुंबई 
१३) प्रधान सचिव, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१४) अपर मुख्य सचिव, नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१५) कुलगुरु, महाराष्ट्र प्नु व मत्स्य विज्ञान विद्यापीठ, नागपूर. 
१६) आयुत UMA, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
१७ जिल्हाधिकारी, सर्व 
१८) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, सर्व 
१९) संचालक, लेखा व कोषागरे, मुंबई. 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 


20) विधीमंडळ ग्रंथालय 

२१) प्रादेशिक सहआयुक्त पशुसंवर्धन. सर्व 

२२) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र WTA विकास मंडळ, नागपूर. 

२३) विभागीय व्यवस्थापक, गोठित रेत प्रयोगशाळा, पुणे. 

२४) विभागीय व्यवस्थापक, गोठित रेत प्रयोगशाळा, तेलंगखेडी, नागपूर 

२५) विभागीय व्यवस्थापक, गोठित रेत प्रयोगशाळा, (हर्सुल), औरंगाबाद 

२६) विभागीय व्यवस्थापक, नाबार्ड, शिवाजीनगर, पुणे 

२७) जिल्हा पशुसंवर्धन उपआयुक्त, सर्व 

२८) उपसंचालक, लेखा व कोषागार, कोकण विभाग, कोकण भवन, नवी मुंबई, औरंगाबाद, नाशिक व 
अमरावती 

२९) जिल्हा पशुसंवर्धन अधिकारी, जिल्हा परिषद, सर्व 

३०) जिल्हा कोषागार अधिकारी, सर्व 

) 

) 


39) अवर सचिव, पदुम-३, कक्ष अधिकारी पदुम 9, २ व १६, कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
३२) निवड नस्ती-पदुम-४ 


पृष्ठ ६ पैकी ६ 


